राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था 
मुंबई येथे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निशुल्क 
वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः MSTA ५४२३/प्र.क्र.१७५/६४८१३९/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
(१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. वसति ५३१४/प्र.क्र.१७७/मशि-२, 
दि. २३.०५.२०१६ 
(२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं-२०२३/विद्यार्थी शुल्क/प्रशा-३/७०४७ 
दि. १३.०६.२०२३ 


शासन परिपत्रक:- 


राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई या संस्थेतील प्रवेशित आणि मातोश्री 
शासकीय मुलांचे वसतिगृह, चर्चगेट मुंबई व तेलंग स्मृती मुलींचे वसतिगृह, चर्चगेट, मुंबई येथे 
प्रवेशित विद्यार्थ्यांना राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई या संस्थेच्या वसतिगृहातील 
इतर विद्यार्थ्याप्रमाणेच निशुल्क वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

सदर Palen सुविधा विद्यार्थ्याचा राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई 
येथील प्रवेश असेपर्यंतच उपलब्ध करण्यात यावी. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१/१//.॥च0/859॥0[॥8.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१२४३२३८००८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT 5 PATHAK 

IMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
254. 5 १0 


16699e048bfa42ad41d1ed32de1e3 


da84d0c03040473905e, postalCod 


4 st=Maharashtr: 
serialNumber=" EE03447853A43CF2A3547CBC186E49802A70EF 18 
3CF488073E81785E6AD171A6, cn=HEMANT S PATHAK 
Date: 2023.09.25 12:46:31 +05'30' 


(हे.सु.पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण 


झासन परिपत्रक क्रमांकः प्रिआय ५४२३/प्र.क्र.१७५/६४८१३९/मशि-२ 


५. संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई 

६. संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, छ.संभाजीनगर, 
कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती. 

७. अधिक्षक, मातोश्री शासकीय मुलांचे वसतिगृह, चर्चगेट मुंबई 

८. अधिक्षीका, तेलंग स्मृती मुलींचे वसतिगृह, चर्चगेट, मुंबई 

९. निवड नस्ती (मशि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


